जिल्हा रुग्णालय, उस्मानाबाद येथील 
विविध इमारतींची दुरुस्ती व बांधकामाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र.५९/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मंत्रालय, मुंबई. 
तारीख: ०६ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा :- 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.प्रशामा-२०२२/प्र.क्र.५४९/आरोग्य-४, दिनांक 
२८.०३.२०२३. 

प्रस्तावना :- 


उपरोक्‍त शासन निर्णय क्र.प्रशामा-२०२२/प्र.क्र.५४९/आरोग्य-४, दिनांक २८.०३.२०२३ मध्ये या 


शुध्दीपत्रकान्वये खालीलप्रमाणे आवश्‍यक दुरुस्त्या करण्यात येत आहेत :- 


उपरोक्त शासन निर्णयातील सुधारणा खालीलप्रमाणे :- 
१) अट क्र.७ वगळण्यात येत आहे. 
२) अट क्र.८ मध्ये “अंदाजित रु.३३.९२ कोटी” ऐवजी “अंदाजित रु.७७४.८८ लक्ष” असे वाचावे. 


३) परिच्छेद wy मधील “सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अ.सं.क्र.२७/२०२२/इमा-२, दिनांक 
१८.०२.२०२२ अन्वये दर्शविलेल्या सहमतीनुसार व मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील 
उच्चाधिकार सचिव समितीने दिनांक ०३.०३.२०२२ रोजी दिलेल्या मान्यतेनुसार” हा मजकूर 
वगळण्यात येत आहे. 


४ सदर शासन निर्णयावर जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, उस्मानाबाद व जिल्हा कोषागार 
अधिकारी, उस्मानाबाद यांच्यामार्फत कार्यवाही अपेक्षित असल्याने “प्रत” येथील अ.क्र.८ व ९ येथे 
“जिल्हा शल्यचिकित्सक, लातूर” व “जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर” या ऐवजी अनुक्रमे “जिल्हा 
शल्यचिकित्सक, उस्मानाबाद” व “जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद” असे वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रशामा-२०२३/प्र.क्र.५९/आरोग्य-४ 


०२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०८०३११५४१३८७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK MAROTI ATRAM 
A S H O K DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e212845163abd708717bb4bef92b 
M A R OT | 6886b147679a5af5a494e268689ab8d696dd, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=5F7ECA1F400D866EA34324C 


EA1A547AA04FODA0794A00BEE126E86781 
72A15C5, cn=ASHOK MAROTI ATRAM 
Date: 2023.09.06 16:28:11 +05'30' 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल १/२,महाराष्ट्र(ळेखा व लेखापरिक्षा)/ळेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ नागपूर. 
संचाळक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य भवन, मुंबई. 

संचाळक, आरोग्य सेवा-२, पुणे. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 


. सहाय्यक संचालक (लेखा व ळेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 

. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई/ पुणे. 

. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 

. जिल्हा शल्य चिकित्सक,जिल्हा रुग्णालय, उस्मानाबाद/ लातूर. 
९. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद/ लातूर. 


१०.निवडनस्ती ( आरोग्य-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


